नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९, राष्ट्रीय 
लोकसंख्या नोंदवही व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी 
संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ 
उपसमितीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एनपीआर-०३२०/प्र.क्र.१६३/विदेशी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १ जून, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १३ मार्च, २०२०. 
२) केंद्रीय गृह मंत्रालय, महारजिस्ट्रार कार्यालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ९/४३/२०१९- 
सीडी (सीईएन), दि.२५/०३/२०२०. 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३० जून, २०२०. 
४ शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २४ डिसेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना:- 
नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९ (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) व 
राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) बाबत अभ्यास करुन आवश्यकतेनुसार अंतिम निर्णय घेण्याबाबत 
मंत्रीमंडळाला मार्गदर्शन करण्यासाठी अँड. अनिल परब, मा.मंत्री, संसदीय कार्य व परिवहन यांच्या 
अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करुन समितीला 
अहवाल सादर करण्याबाबत दि. ३० मार्च, २०२० पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती. 
दरम्यान, केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे 
उद्भवलेल्या परिस्थितीत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) बाबतची कार्यवाही पुढील आदेठा 
होईपर्यन्त पुढे ढकलण्यात आल्याचे कळविले आहे. सबब, सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीस संदर्भाधीन क्र.३ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि.३०/११/२०२० पर्यन्त मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. त्यानंतर ही मुदतवाढ 
संपुष्टात आल्यावर संदर्भाधीन क्रमांक ४ च्या शासन निर्णयान्वये सदर मंत्रीमंडळ उपसमितीस दि. 
३१/०५/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
सद्य:स्थितीत कोविड-१९ या विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव कमी झालेला नाही. त्यामुळे, सदर 
मंत्रिमंडळ उपसमितीस आणखी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत, शासनाने 


खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०३२०/प्र.क्र.१६३/विदेशी-१ 


शासन निर्णय :- 


नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९ (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एन.पी.आर.) व 


राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एन.आर.सी.) बाबत अभ्यास करुन आवश्यकतेनुसार अंतिम निर्णय घेण्याबाबत 


मंत्रीमंडळाला मार्गदर्शन करण्यासाठी अँड. अनिल परब, मा.मंत्री, संसदीय कार्य व परिवहन यांच्या 


अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीस दि. ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. 


सदरहू समितीने आपला अहवाल दि. ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत सादर करावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०६०२१३१९३८४३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc tv A OO 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHASHIKANT DAJI SHINDE 
S H A S H | KA N T DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e8ff4601¢954422b2375c147539b27f9d481d24 


af7a356e82ab2bee2b62d564a, cn=SHASHIKANT DAJI 
SHINDE 


(शा. दा. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, (गृह) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, (संसदीय कार्य व परिवहन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


. मा. मंत्री, (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
. मा. मंत्री, (इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त 


जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी 
विकास, भूकंप पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


. मा. मंत्री, (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे 


खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


. मा. मंत्री, (अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, area विकास व 


उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


१०. मा. राज्यमंत्री, (गृह) AMA sey) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०३२०/प्र.क्र.१६३/विदेशी-१ 


११. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

१२. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१३. अपर मुख्य सचिव (अव सु), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

१४. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

१६. अतिरिक्‍त पोलिस आयुक्‍त तथा विदेशी नागरिक नोंदणी अधिकारी, मुंबई 

१७. संचाळक, जनगणना संचालनालय, महाराष्ट्र (भारत सरकार, गृह मंत्रालय), मुबई. 
१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


